वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा 
विस्तार व नवीन वन शिक्षण वृत्ताची स्थापना 
या योजनेतर योजनेखाली सहायक 
वनसंरक्षकांच्या ३ अस्थायी पदांना सन 
२०२१-२२ मध्ये मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-एफडीएम २०२१/प्र.क्र.२७/फ-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२१ 


वाचावे :- १ शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफडीएम-२०२०/प्र.क्र.१७/फ-२, 
दि.२१.०९.२०२१ 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३/यो/प्र.क्र.१७/२०-२१/१५५, दि.८.०२.२०२१ 
शासन निर्णय :- 
वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा विस्तार व नविन वन शिक्षण वृत्ताची स्थापना या 
योजनेतर योजनेखाली संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सहायक 
वनसंरक्षकांच्या ३ अस्थायी पदांना सन २०२०-२१ मध्ये दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ येथील दि.८.०२.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये सन २०२१-२२ मध्ये सदर ३ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
पुढे चाळू ठेवण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. 
३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा समावेश आहे. 
२. उक्त परिस्थितीत खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या ३ अस्थायी पदांना वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१५.०२.२०२१ च्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२१ ते 
३१.०८.२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । पदनाम वनप्रशिक्षण संस्थेचे नाव पदसंख्या 
(१ || , सहायक वनसंरक्षक वनप्रशिक्षण संस्था, चिखळदरा (१ 
२. सहायक वनसंरक्षक दा.चौ. वनप्रशिक्षण संस्था, पाल ey 
3. सहायक वनसंरक्षक वनप्रशिक्षण संस्था, जालना a 
एकूण ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क्र.२७/फ-२ 


३. या पदांवर होणार खर्च -प्रधान शिर्ष २४१५ कृषीविषयक संशोधन व शिक्षण (योजनेत्तर) ०६ 
वनीकरण, २७७ शिक्षण, (००) (००) (09) वनक्षेत्रपाळांसहीत वनाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण ०१ वेतन 
(२४१५ ०४८२) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र. 
पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३१११०२५९१७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Atul Ashok Kode 
At (1 | A S h (0 k DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Revenue 
and Forest Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d36 
O e 62336804055 14f23a879132aeec, cn=Atul Ashok Kode 


(अतुल कोदे) 
सह सचिव 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) सर्व मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव / प्रादेशिक). 
) 

) 
) 
) 


मुख्य वनसंरक्षक, वनशिक्षण वृत्त, पुणे. 

संचालक, वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा/जालना. 

संचालक, दादासाहेब चौधरी वनप्रशिक्षण संस्था, पाल. 

महालेखापाळ-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
नागपूर. 

९) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसंकल्प-६/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 
१०)कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुबई. 

११)निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


